सवनस Gas, ता.खेड, जि.रत्नागिरी या योजनेच्या 
नुतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.०६)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०२२ 


पहावे- मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेशञ,मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअकोप्र / 
खाभूयो-२०२० / सवनस- तुंबाड / खारभूमी / तां- ३ /१९४, दिनांक १३/०१/२०२२. 


प्रस्तावना:- 

सवनस तुंबाड, ता.खेड, जि.रत्नागिरी ही योजना जगबुडी नदीच्या तीरावर दाभोळ खाडीवर आहे. 
सवनस तुंबाड, ता.खेड, जि.रत्नागिरी ही योजना रत्नागिरी जिल्हातील खारभूमी विकास योजनेच्या बृहत 
आरखड्यात समाविष्ट आहे.तसेच Hea पर्यावरण व वन मंत्रालय ,नवी दिल्ली यांचे कडील पत्र जा. क्र. जे- 
१७०११/३२/२००१ /आय -३/दिनांक २२/८/२००३ अन्वये सागरी नियमन कायदा, १९९१ मधून सूट दिलेल्या 
कोकणातील एकूण ५७५ (रत्नागिरी जिल्हातील १७० खारभूमी योजना) खारभूमी योजनांध्ये सदर योजनेचा 
समावेश आहे.सदरहू योजना बोर्डकालीन असून सन १९६८ मध्ये योजनेचे देखभाल दुरुस्तीचे काम पूर्ण 
करण्यात आले आहे. सदर योजना पूर्ण होऊन ५३ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे.सदर योजनेमुळे ५७ हेक्‍टर 
क्षेत्र पुनःप्रापीत होणार आहे.योजनेच्या बांधाची एकूण लांबी १९४० मीटर आहे, तसेच या योजनेवर सा. क्र. ३६० 
मी.६६० मी. व १४७० मी वर अशा ३ उघाड्या आहेत. 


सदर योजनेचे काम करुन ५३ वर्षाचा कालावधी लोटल्यामुळे तसेच वारंवार होणाऱ्या भरतीमुळे खारे 
पाणी प्रापण क्षेत्रात शिरुन शहोत जमिनीचे नुकसान होत असल्याने, बृहत आराखडयात समाविष्ट असलेल्या 
योजनेचे काम करुन मिळावे अशी सुचना स्थानिक आमदार यांनी केल्यानुसार तसेच योजनेवरील खारभूमी 
लाभार्थी होतकरी यांनी योजनेचे काम करुन मिळावे अशी मागणी pect आहे.योजनेचा पुन:प्रापित क्षेत्रानुसार 
प्रतिहेक्टरी खर्च रु. ३,२८,४१६/- इतका येत असून तो सध्याच्या प्रचलित आर्थिक मापदंड रु. ३,५८,०२०/- पेक्षा 
कमी आहे. सदर योजना मापदंडात बसते. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला 
सवनस तुंबाड, ता.खेड, जि.रत्नागिरी या खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्तावास मुख्य अभियंता यांनी शासनास शिफारस केलेली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

सवनस तुंबाड, ता.खेड, जि.रत्नागिरी या योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास खारभूमी विभागाच्या सन 
२०१९-२० या वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित अंदाजित रूपये १,८७,१९,७१८/- (रुपये एक कोटी सत्त्याऐंशी लक्ष 
एकोणीस हजार सातठी अठरा फक्‍त) एवढया रक्कमेस याव्दारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
मुख्य कामाकरिता रुपये १,२४,८४,०७६/- (रुपये एक कोटी चोवीस लक्ष चौऱ्यांऐशी हजार WEA फक्त) व 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०२२/ प्र.क्र.०६ /खारभूमी 

करीता रू. १४,९८,०८९/- (रुपये चौदा लक्ष अठ्ठाण्णव हजार एकोणनव्वद फक्त), गौण खनिज करिता 
रू.३३,६४,३०४/- लक्ष (रुपये तेहत्तीस लक्ष चौसष्ट हजार तीनशे चार फक्त) अशी तरतूद असून तरतुदींचा 
उपशीर्षवार गोषवारा सोबतच्या परिशिष्टामध्ये देण्यात आले आहे. सदरील प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष “४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील 
भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे (योजनांतर्गत) (४४०२०३८४)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, दिनांक २२.६.२०१५ मधील परिच्छेद क्र. २(१) व २(२) मधील तरतुदींनुसार 
खारभूमी योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी व खारभूमी योजना 
पूर्ण करण्यासाठी पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हणून रुपये ५००/- प्रती हेक्टर 
खर्च (किमान रुपये २००/- रोख व रुपये ३००/- मजूरीच्या स्वरुपात किंवा रोखीने) घेण्यात यावा. योजनेचे काम 
पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे हस्तांतरित करणे आवश्‍यक राहील. 

3) सदर कामासाठी विहित मार्गाने तरतूद अर्थसंकल्पित केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 

४ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलीत शासन निर्णय, नियम, ७७ तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा 
कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील 

५) या कामाकरीता पर्यावरण विषयक तसेच इतर सर्व वैधानिक मान्यता घेतल्यानंतरच प्रत्यक्ष काम सुरु करावे. 
६) सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमिततेस 
मान्यता असल्याचे गृहित धरता येणार नाही. सदर प्रशासकीय मान्यता देणेपूर्वी अथवा नंतरही या कामावर 
कोणतीही अनियमितता झालेली असल्यास अथवा आढळल्यास सदर WMH मान्यता प्रदान केल्याने ती 
नियमीत झालेली आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. 

७) या योजनेबाबत चाळू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चाळू ठेवावी. सदर 
प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात उद्धवणा-या विभागीय 
चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. 

८) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण 
अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित 
केलेली निविदा कार्यपद्धती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

९) सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. 
१०) संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 


सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५, भाग पहिला, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्रमांक २७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आंतरवित्त VAP व सह सचिव तसेच नियोजन विभागाच्या 
(कार्यासन-१४३४) यांच्या अनौपचारिक संदर्भ w.§4/2022, दिनांक २६/०४/२०२२ नुसार दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो 2022/ प्र.क्र.०६ /खारभूमी 
या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता या विभागातील ( लपा) कार्यासनातील 
नोंदवहीत २३८ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर TRA निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२०१५२०३२५५२७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 
DN: ७ 


क त लवच SUSHMA = ल 
RAJEEV KUD Ab कप्पा, 
(सुषमा कुडल) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रतिलिपी :- 


१. मा.राज्यापालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री (खारभूमी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्यमंत्री (खारभूमी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 

९. महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

१०. मुख्य अभियंता,(दवप्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

१२. जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी 

१३. आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उपसचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

१६. अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. अवर सचिव,अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अवर सचिव, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्रालय, मुंबई. 

१९. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०२२/ प्र.क्र.०६ /खारभूमी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांकः खाभूयो २०२२/प्र. क्र.०६/खारभूमी दिनांक २०/०९/२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट अ 
सवनस तुंबाड, ता.खेड, जि.रत्नागिरी या योजनेच्या नुतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतच्या प्रस्तावातील उपशीर्षनिहाय तरतुदी 


(रूपये) 
अ.क्र Baas अंदाजपत्रकीय किमत 
पिं अ- प्राथमिक कामे Se ०० 
२ ब- भूमी संपादन ee त ,०० 
३ क- कामे बंधारा ७७,७९,८८८.०० 
४ फ- आर.एच.टी. वर्क ४७,०४,१८८.०० 
षु के- इमारती ००० | ०० 
६ एम- वृक्षारोपण eee [||| .00 
७9 ओ- संकीर्ण peer .00 
८ पी- देखभाल ee 00 
९ आर- दळणवळण ee ssi 00 
एकूण कामे रुपये १,२४,८४,०७६.०० 
इन्शुरन्स १,२४,८४१.०० 
गौण खनिज ३३,६४,३०४.०० 
जी. एस. टी. १४,९८,०८९.०० 
अनुषांगिक खर्च १०% १२,४८,४०८.०० 
एकूण रुपये १,८७,१९,७१८.०० 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र ५७ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किमत रुपये ३,२८,४१६/- 
सध्याचा प्रचलित आर्थिक मापदंड रुपये. ३,५८,०२०/- 
लळाभव्यय गुणोत्तर १.२७ 
RAJEEV KUD AE कळ 
(सुषमा कुडल) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


